नांदेड येथे प्रशासकीय सोयीसाठी वरिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ पद स्थापन करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०१ जून, २०२१ 


संदर्भ:-मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.मुवाशा/का-२(१)/प्रलि/३४४, 
दि.२६ एप्रिल, २०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर इमारतीची कामे मंजूर आहेत. औरंगाबाद 
स्थित कार्यालयातून या कामावर वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून कार्यान्वयन करणे जिकीरीचे होत आहे. 
तसेच किनवट, माहूर, हदगांव, भोकर यांसारख्या दुर्गम आदिवासी तालुक्‍यातील अधिका-यांना औरंगाबाद 
येथे वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून पाठपुरावा करणे नेहमी जिकीरीचे होत आहे. तसेच, सद्य:स्थितीत नांदेड 
येथे इमारतीच्या कामांचा ओघ पाहता, मंजूर पदांपैकी १ वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, १ वास्तुशास्त्रज्ञ, १ कनिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ, १ सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ ही चार पदे नांदेड येथे स्थापन करून नांदेड येथे वरिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील वास्तुशास्त्र विभागासाठी मंजूर 
पदांपैकी १ वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, १ वास्तुशास्त्रज्ञ, १ कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, १ सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ ही 
चार पदे नांदेड येथे स्थापन करून नांदेड येथे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कार्यालयाकडून नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचे 
कामकाज पाहिले जाईल. सदर कार्यालय उप मुख्य INGAAS, औरंगाबाद यांचे पर्यवेक्षिय नियंत्रणाखाली 
राहिल. नांदेड येथील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालयाची व कार्यालयीन साधनसामुग्रीची व्यवस्था अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांनी करावी. 
२. नांदेड येथे नव्याने निर्माण करण्यात येणा-या वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालयातील तांत्रिक पदांचे 
वेतन पूर्वीप्रमाणेच उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, औरंगाबाद या कार्यालयाकडून आहरित व संवितरित 
करण्यात येईल. 
३. वरिष्ठ वास्तुझास्रज्ञ, नांदेड या कार्यालयासाठी वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, वास्तुशास्त्रज्ञ, कनिष्ठ 
IRs, सहायक कनिष्ठ IRS संवर्गाचे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३६/प्रशासन-१ 


४. नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी नांदेड येथे नव्याने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र 
गटासाठी आवर्यकतेनुरुप अतांत्रिक कर्मचारीवर्ग अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
आणि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी उपलब्ध करुन द्यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६०११५५४३५१५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


hamal 
ment Of Maharashtra, ou=Public Works 


1032, st=I 


. . 2 Digital 
Vik N 
IKraM NIVFUTT : hast, 
2. 10110914387080096871200517165९6928481 
०3274: 9 , 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf 
ha ma 5०5275! 51९0380836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 

Date: 2021.06.01 16:00:55 +05'30° 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
१४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
१५.संबंधित जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 
१६. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


